पश्चिम देवपूर पो.ठा.गु.नों.क्र.१०/२०१३ मधून 


उदभवणा-या प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 


अँड.श्री.निर्मलकुमार सुर्यवंशी यांना व्यावसायिक फी 


मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.८६/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१३ 


संदर्भ -- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- १९१३/ए.एस.३०/डी-चौदा, दिनांक 
१३.०६.२०१३ 


शासन निर्णय-- पश्‍चिम देवपूर पो.ठा.गु.नों.क्र.१०/२०१३, भा.द.वि.कलम ३६३, ३६२, ३६६ (आ), ३७६, 


५०४, ५०६, ३४ सह अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम ३, ४, ५, ६ व लहान मुलांचे लैंगिक अत्याचार 


प्रतिबंध अधिनियम २०१२ चे कलम ३ व ४ मधून उदभवणा-या मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय, धुळे 


येथे प्रलंबित असणा-या प्र.क्र.१८३/२०१३ या प्रकरणामध्ये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 


अँड.श्री.निर्मलकुमार सुर्यवंशी यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक १३.०६.२०१३ 


रोजीच्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.निर्मलकुमार सुर्यवंशी यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 


रु.१०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.८६/पोल-१० 


प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्त दर्जाहून कमी 


नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 


आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२४/१३/व्यय-७, दिनांक २५.०७.२०१३ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८२३१२३०४७१३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ai Digitally signed by Ajinkya 
Aj | n kya Vasant Bagade 
Vasant aharashia, 02 
Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.08.28 14:35:26 
Bagade 20530 


CN = Ajinkya Vasant 
IN, 5 
O= 


ernment it 


(अजिक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस अधीक्षक, धुळे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.८६/पोळल-१० 


३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 


४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. विधी व न्याय विभाग (का-१४) मंत्राळय, मुंबई. 
७. विधी व न्याय विभाग (अ-शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 


८. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 


९. अँड. श्री. निर्मलकुमार सूर्यवंशी, ८८, शांतीनिकेतन, बडगुजर कॉलनी, देवपूर, धुळे- 
४२४ ००५ 


१०.निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


